“पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान”( Revamped 
Rastriya Gram Swaraj Abhiyan) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी प्राप्त निधीच्या विनियोगास्तव 
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व आदिवासी घटकांतर्गत 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व २०२२ /प्र.क्र. ५३/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांक, ग्राम विकास विभाग राग्रास्वअ २०२२/प्र.क्र.४०/आस्था १५, दि. १६.०९.२०२२. 


प्रस्तावना : 

संदर्भिय शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत " पुनर्रचित (Revamped) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 
ही योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत अहे. सदर योजनेच्या निधीचे प्रमाणे हे केंद्र हिस्सा ६०% व 
राज्य हिस्सा ४०% असे आहे. त्या अनुषंगाने या योजनेच्या प्राप्त निधीच्या विनियोगास्तव केंद्र शासनाच्या 
सूचनांनुसार केंद्र हिश्‍श्‍्याकरिता व राज्य हिऱड्याकरिता नवीन गौण लेखाशिर्षे उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

२. पुनर्रचित (Revamped) UST ग्राम स्वराज अभियान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र 
हिळड्यासाठी व राज्य हिश्यासाठी सर्वसाधारण घटक, अनुसूचित जाती घटक व आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. :- 


सर्वसाधारण घटक General Component 
मागणी क्र.एल-२ Demand L-2 
2043 जिल्हा प्रशासन 2053 District Administration 
०० 00 
१०१ आयुक्‍त 101 Commissioners 
(03) पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (03) Revamped Rastriya Gram Swaraj Abhiyan 


(03)(09) पंच, सरपंच, सचिव, sempre} (03)(01) Training Panchas, Sarpanchas, Secretaries, 
इत्यादींना केंद्र 1 C S % 
सदस्य इत प्रशिक्षण (केंद्र हिस्सा ६०%) Non Officail Members etc. ( Central Share 60%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५३८ Account Head :- 2053 A 538 


(03) (०२) पंच, सरपंच, सचिव, अडझासकीय (03)(02) Training Panchas, Sarpanchas, Secretaries, 
इत्यादींना ; S S 0% 
सदस्य इत प्रशिक्षण (रोज्ये हिस्सा ४०% ) Non Officail Members etc. ( State Share 40%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५४७ Account Head :- 2053 A 547 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व 2022 /प्र.क्र.५३/आस्था-१५ 


अनुसूचित जाती घटक 


Scheduled caste Component 


मागणी क्र.एन-३ 


Demand N-3 


2043 जिल्हा प्रशासन 


2053 District Administration 


७ 1 


PM 


७८९अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना 


789 Special Component plan for Scheduled castes 


(09 अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना 


(01) Scheme under Schedule caste Component 
Scheme 


(०१)(०१ पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 


(01)(01) Revamped Rastriya Gram Swaraj Abhiyan- 
( Central Share 60%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५५६ 


Account Head :- 2053 A 556 


(09) (02) पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 
(राज्य हिस्सा ४०%) 


(01)(02) Revamped Rastriya Gram Swaraj Abhiyan 
( State Share 40%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५६५ 


Account Head :- 2053 A 565 


आदिवासी घटक 


Tribal Component 


मागणी क्र. T-4 


Demand T-5 


2043 जिल्हा प्रशासन 


2053 District Administration 


शिक 


शिक 


७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


796 Tribal Area Sub Plan 


(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजने अंतर्गत योजना 


(01) Scheme under Tribal Area Sub Plan 


(०१)(०१) पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 
- पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्यांना 
प्रशिक्षण (केंद्र हिस्सा ६०%) 


(01)(01) Revamped Rastriya Gram Swaraj Abhiyan 
- Training Panchas, Sarpanchas, Secretaries, Non 
Officail Members etc. ( Central Share 60%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५७४ 


Account Head :- 2053 A 574 


(०१) (०२) पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज 
अभियान- पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय 
सदस्यांना प्रशिक्षण (राज्य हिस्सा ४०%) 


(01)(02) Revamped Rastriya Gram Swaraj Abhiyan 
- Training Panchas, Sarpanchas, Secretaries, Non 
Officail Members etc. ( State Share 40%) 


39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


31 Grant -in — aid ( Non Salary) 


लेखाशिर्ष क्र. 2043 A ५८२३ 


Account Head :- 2053 A 583 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व 2022 /प्र.क्र.५३/आस्था-१५ 


३. सदर शासन निर्णय वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) - |, 


महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, मुंबई यांच्या पत्र क्र. १ ख. वि./ चा-१/ग्रा. वि. वि. ज. सं. वि./यु.ओ. 
आर.-१२०/२०२२- २३/६४३, दि. २८.११.२०२२, २) ख. वि./ चा-१/ग्रा. वि. वि. ज. सं. वि./यु.ओ. 
आर.-१२१/२०२२-२३/६४२, दि. २८.११.२०२२, ३) ख. वि./ चा-१/ग्रा. वि. वि. ज. सं. वि./यु.ओ. 
आर.-११९/२०२२-२३/६४४, दि. २८.११.२०२२ च्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक १) ०१/अर्थ-१७, दि. २५.०१.२०२३, २) २७४/अर्थ-७, दि. ०३.०३.२०२३ व ३) ०७/अर्थ- 
१९, दि. ०२.०३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११४४९५९९६२० असा आहे. हा AT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


oc 40 A -0 


Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 
email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, 


c=IN 
J O S H | Date: 2023.03.21 15:09:42 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन मुंबई. 
मा.विधान सभा/ मा.विधान परिषद सदस्य (सवी 


७. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 
९. मा.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक 


. मा.अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 

. मा.प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक 

. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
. मा.प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक 

१५. 


विभागीय आयुक्त (सर्व) 


१६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 


१७. 
4. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप सचिव(सर्व) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

नियोजन विभाग (का.क्र.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन (वित्त-१५, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
निवडनस्ती-आस्था-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


